मौजे  लोहाटा(पु,तालुका कळंव,जिल्हा 
धाराशिव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राआके-२०२३/ प्र.क्र.२७७/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, 2023. 
वाचा:-सहसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र.संआसे/ कक्ष-७अ/टे-८/ 
लोहाटा(पु)/प्राआके/स्थापना/धाराशिव/६८७३-७५/२०२३, दि.२२.०९.२०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
मौजे Sey) तालुका कळंब,जिल्हा धाराशिव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्यास 

मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

मौजे मौजे लोहाटा(पु), तालुका कळंब,जिल्हा धाराशिव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०९१६२४५९२७१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वा क्षरीने सा क्षांकित करुन काढण्यात आहे 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. NEELAM पा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. GIRISH 
SANGWAI = 

(नीलम संगवई ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


00004 


प्रत, 
१. महालेखापाल १/ 2, FERS लेखा व लेखापरीक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई 
3. जिल्हाधिकारी,धाराशिव. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धाराशिव. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (प्रा.आ.कें), मुंबई. 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद,धाराशिव 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धाराशिव 
११. निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


